महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय कंपनी लिमिटेड या मार्फत 
मालिका क्रमांक IV चा व्दितीय सहामाही शासन हमीचा 
दि. ३१ मार्च, २०२२ रोजी देय होणाऱ्या खर्चाचे पुस्तकी 
समायोजनाने शासनास अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१९/२०२०/जसंनि 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१/०३/२०२२. 


वाचावे :- 
१) शासन परिपत्रक क्र. शाहमी-१६१८/प्र.क्र.४२/त्रद्षण व हमी, वित्त विभाग 
दि. २०/०२/२०२९ 
२) शासन निर्णय क्र. संकीर्ण -२०२०/प्र.क्र. १९/२०२०/जसंनि, जलसंपदा विभाग 
दि. २४/०६/२०२१. 
३) शासन निर्णय क्र. संकीर्ण -२०२०/प्र.क्र. १९/२०२०/जसंनि, जलसंपदा विभाग 
दि. २४/११/ २०२१ 
प्रस्तावना :- 


राज्यातील पाच पाटबंधारे महामंडळांना निधी उपलब्ध करण्यासाठी खुल्या बाजारातून 
कर्जरोख्याव्दारे निधीची उभारणी करुन या निधीचे वाटप मा. राज्यपालांच्या निदेशानुसार करण्यासाठी 
महाराष्ट्र शासनाने "महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय कंपनी मर्यादित" या विशेष हेतू वाहन (SPV) संस्थेची 
स्थापन केली आहे. सदर कंपनीचे कामकाज व व्यवस्थापन मे. सिकॉम लि. यांचेमार्फत केले जाते. 
कर्जरोखे मालिका |, ॥, ॥ व ॥/ व्दारे कंपनीने उभारलेल्या एकूण रु. ७९८.२५ कोटी रोख्यांच्या मुद्दल व 
QAR शासनाने हमी दिलेली आहे. सदर मालिकांपैकी कर्जरोखे मालिका क्रमांक |, ॥व ॥ चे पूर्णत: 
विमोचन (Redeemed) करण्यात आले असून कर्जरोखे मालिका क्र. IV चे सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता 
व्दितीय सहामाहीची शासन हमी शुल्क Guarantee fee (Series IV) Six Months October 2029 to 
March 2022 रु. १९,४०,०००/- (रुपये एकोणवीस लक्ष चाळीस हजार Had) एवढी रक्‍कम अदा 
करावयाची आहे. सदरहू शासन हमी रक्‍कम झासनास पुस्तकी समायोजनाने अदा करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 


१. महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय कंपनीमार्फत उभारलेल्या मालिका क्र. IV चे सन २०२१-२२ या 
वर्षाकरीता व्दितीय सहामाहीची शासन हमी शुल्क Guarantee fee (Series IV) Six Months October 
२०२१ to March 2022 रु. १९,४०,०००/- (रुपये एकोणवीस लक्ष चाळीस हजार फक्त) एवढी रक्‍कम 
अदा करण्यास याव्दारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१९/२०२०/जसंनि 


२. उपरोक्त प्रयोजनासाठी निधी नियंत्रक अधिकारी, अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे 
यांचे मार्फत वितरीत करण्यात यावा. 


३. वरील व्दितीय सहामाहीची शासन हमी शुल्क Wem Guarantee fee (Series IV) Six 
Months October २०२१ to March 2022 रु. १९,४०,०००/- (रुपये एकोणवीस लक्ष चाळीस हजार 
फक्त) इतका खर्च मागणी क्र. आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष, बी भांडवली लेख्यावरील खर्च, ४७०१, मोठे 
व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च (०३) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांन भाग भांडवली 
अंशदान (मुद्दल परतफेड) (०३)(०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान 
(अनिवार्य) ३२, अंडादाने (४७०१ आय १४२) या लेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी 
मंजूर अनुदानामधून भागविण्यात यावा. तसेच वरील रक्कम पुस्तकी समायोजन लेखाशीर्ष ८२३५- 
सर्वसाधारण व इतर राखीव निधी ११७ - हमी विमोचन निधी (८२३५५०४५०१) खाली जमा करण्यात 
यावे. 


४. सदर निर्णयास वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १३०/२०२१/व्यय-१२/ 
दि. २८/०३/२०२२ अन्वये मान्यता घेण्यात आली आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०३३११५२१२०६२२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
JAYA P POTDAR ण: 


MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 


DEPARTMEN 
Date: 2022.03.31 15:23:30 +05'30' 


(जया पोतदार) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
3) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 
) 


४) मा. मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र 
विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई-३२. 

६) मा. राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७) मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) 

) 


८) सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य. 
९) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१९/२०२०/जसंनि 


१० अ. मु. स., जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 

१२) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर. 

१३) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


१४) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१६) नियंत्रक अधिकारी, अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे. 

१७) व्यवस्थापकीय संचालक मे. सिकॉम लि. सॉलिटेअर कार्पोरेट पार्क, बिल्डींग-४, अंधेरी 
घाटकोपर लिक रोड, चकाला, अंधेरी (पूर्व) मुंबई-४०००९३. 

१८) प्रबंधक, महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय कंपनी लिमिटेड, व्दारा मे. सिकॉक लि. सॉलिटेअर 
कार्पोरेट बिल्डींग-४, अंधेरी-घाटकोपर लिंक रोड, चकाला, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०००९३. 

१९) वित्त विभाग, व्यय -८/अर्थसंकल्प-१६/अर्थबळ/अर्थोपाय/क्र्ण व हमी. 

२० जलसंपदा विभाग, अर्थ-१ कार्यासन. 

२१) जसंनि संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


